श्री. भगवान कॉलेज ऑफ फार्मसी, 
औरंगाबाद या संस्थेतील प्रथम, व्दितीय 
व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांचे अन्य 
संस्थांमध्ये समावेशन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३४३/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) मा.मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल रिट याचिका 
क्रमांक ११०६४/२०१८ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक २ नोव्हेंबर,२०१८, 
१३ मार्च, २०१९ व २ मे,२०१९ रोजी दिलेले आदेश. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक २/एनजीसी/वि.सं.ब./२०२०/८६७, दिनांक ११ नोव्हेंबर,२०२० 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक २/एनजीसी/वि.सं.ब./२०२०/२३, दिनांक ८ जानेवारी,२०२१ 


प्रस्तावना : 

श्री. भगवान कॉलेज ऑफ फार्मसी, औरंगाबाद या संस्थेची मान्यता अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून काढून घेऊन संस्थेतील विद्यार्थ्यांना 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद मान्यता प्राप्त संस्थामध्ये ३० दिवसांत समायोजित करण्याचे 
आदेश पारित केले होते. सदर आदेशाविरुध्द रेणुका संजय आंबेकर व इतर विद्यार्थ्यांनी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक ११०६४/२०१८ दाखल केली. मा. 
उच्च न्यायालयाने दिनांक ०२/११/२०१८ रोजी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली, राज्य 
शासन, संबंधित व्यवस्थापन व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षापर्यंत 
सर्वसमावेशक तोडगा काढावा, असे आदेश दिले होते. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 
१३/०३/२०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सबंधित व्यवस्थापनाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० 
करीता संस्था पुढे चाळू ठेवण्याबाबत अर्ज दाखल न केल्याने संस्थेच्या उत्तराची वाट न पाहता 
शासनाने याबाबत परिणामकारक पावले उचळावीत अशा स्वरुपाचे निर्देश दिले होते. श्री. भगवान 
कॉलेज ऑफ फार्मसी, औरंगाबाद या संस्थेतील दुस-या व तिस-या वर्षासाठी प्रवेशास पात्र ठरलेल्या 
बॅकलॉग विद्यार्थ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांचेशी संलग्नीत 
औरंगाबाद शहरातील संस्थामध्ये बदली करण्यासाठी दिनांक ९/१०/२०२० रोजी विनंती केली आहे. 
सदर विनंतीच्या अनुषगाने संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वर नमूद दिनांक ११/११/२०२० व ८/१/२०२१ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३४३/तांशि-४ 


च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

श्री.मगवान कॉलेज ऑफ फार्मसी, औरंगाबाद या संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील 
प्रथम वर्ष, व्दितीय वर्ष व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्याचे विद्यापीठाच्या पात्रतेनुसार औरंगाबाद अथवा 
नजीकच्या शहरातील मान्यता प्राप्त संस्थांमधील रिक्‍त जागांवर अथवा जागा नसल्यास फार्मसी 
कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेच्या अधिन राहून १०% अधिसंख्य जागांच्या मर्यादेत 
गुणवत्तेनुसार समायोजन करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही संचालक, तंत्र शिक्षण तसेच विभागीय तंत्र शिक्षण 
सहसंचालक, औरंगाबाद यांनी तातडीने करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०११३३६०८८७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संचाळक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विभागीय तंत्र शिक्षण सहसंचालक, औरंगाबाद, 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 

५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


